उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांमधील प्राचार्य/ 


संचालक 


नियतकालिक बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११२/मशि-१ 


मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


आदेशा 


या पदाच्या सन २०२१ मधील 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि झासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधील 
प्राचार्य/संचालक तसेच शासकीय अध्यापक महाविद्यालयामधील प्राचार्य संवर्गातील ज्या 
प्राचार्य/संचालक यांचा काळावधी बदल्यांच्या अधिनियमातील कलम ३(१ मध्ये विहित केलेल्या 
कालावधीपेक्षा जास्त झालेला आहे त्यांची खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: 
(Resultant) बदली करण्यात येत आहे. 


अ. । प्राचार्य/संचाळकांची | सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र नावे महाविद्यालये/संस्था 
शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
7 श्री. रामदास गोमा शासकीय विज्ञान संस्था, | शासकीय न्यायसहाय्यक | प्रशासकी 
आत्राम नागपूर विज्ञान संस्था, नागपूर | य 
(स्तर-१४) येथील रिक्‍तपदी 
२ | डा.सुनेत्राबाळासाहेबे । वसंतराव नाईक शासकोय | राजाराम महाविद्यालय, | प्रशासकी 
महाराज कला व समाजविज्ञान | कोल्हापूर येथील | य 
(स्तर-१४) संस्था, नागपूर रिक्‍तपदी 
३ | डा. आण्णासाहेब राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय न्यायसहाय्यक | प्रशासको 
सखाराम खेमनार कोल्हापूर विज्ञान संस्था, औरंगाबाद | य 
(स्तर-१४) येथील रिक्‍तपदी 
शासकोय अध्यापक महाविद्यालये 
। डॉ. सुनंदा रोडगे | शासकीय अध्यापक | WAH अध्यापक । प्रशासकीो 
(स्तर १३५) महाविद्यालय, नांदेड महाविद्यालय, परभणी य 
येथील डॉ. उर्मिला धुत 
यांच्या बदलीने रिक्‍तपदी 
२ । डॉ. उर्मिला धुत | शासकोय अध्यापक | शासकौय अध्यापक | Watt 
(स्तर 913A) महाविद्यालय, परभणी महाविद्यालय, नांदेड य 
येथील रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११२/मशि-१ 


२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्य/संचालक यांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


8, बदलीच्या आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संचालक, 
उच्च शिक्षण यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावेः- 


१, 
2. 


uy, 


ASA तात्काळ अंमलात येतील. 

बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्य/संचालकांनी सध्या कार्यरत 
असलेल्या महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या 
महाविद्यालयात/संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 


. बदली झालेले प्राचार्य/संचालक त्यांच्या संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त 


होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या 
प्राचार्य/संचालकांस रुजू करुन न घेतल्यामुळे, Waray प्रतिक्षा काळ ठरुन काम न 
करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 


बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही प्राचार्य/संचालकांनी प्रत्यक्ष 
किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित प्राचार्य/संचाळक 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा 
मंजूर करण्यात येणार नाही. 


. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर 


आदेश तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या प्राचार्य/संचाळकांचे 
कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंतचे 
वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन 
कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालयाकडून/संस्थेकडून काढण्यात 
येऊ नये. सदर वेतन संबंधित प्राचार्य/संचाळक बदलीच्या महाविद्यालयात/संस्थेत 
रुजू झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक ०१ सप्टेंबर, 
२०२१ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातील/संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना Aa: जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


. बदली झालेल्या प्राचार्य/संचाळलकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 


वैयक्तिकरित्या संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. याबाबतचा कार्यपालन 
अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पूर्वी शासनास 
सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र. ११२/मशि-१ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१८१७३१५६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA: 11211. ee 


1d7c5650383de2d3bd4939feb 1 7be94c77ddf9380bfe3 
d4afld10cfd393, 


RAMBHAU KAHAR फय नी 
(द.रा. कहार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
३. संबधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था/झासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
(संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. सर्व संबंधित प्राचार्य/संचाळक 
निवड नस्ती. 


mn ८ 


ios 


प्रत :- 9. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


